सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

क्र . ३३ ] शुक्रवार , दिनांक २८ ऑक्टोंबर २०२२ : कार्तिक ६ , शके १ ९ ४४ 


१ 

प्रशासक तथा आयुक्त , महानगरपालिका , परभणी यांजकडून 
जाहीर सूचना 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जा.क्रं . / कावि / नरवि / ७६८/२०२२ दिनांक २१/१०/२०२२ 

परभणी शहराची ( सुधारीत + वाढीव क्षेत्र ) विकास योजना भागशः 
शासन निर्णय क्र.टिपीएस -३१ ९९ / १३० / सिआर -३३ / १ ९९९ / नावि -३० दिनांक 
३० / ० ९ / १ ९९९ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १६ / १२ / १ ९९९ पासून 
अंमलात आली आहे . तसेच परभणी शहराच्या पुर्नः प्रसिध्द भागाची विकास 
योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस -३१ ९९ / १३० / प्र.क्र .१११ ( ए ) / २००१ / 
नावि -३० दिनांक २४/०८/२००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १६ / 
१०/२००१ पासून अंमलात आली आहे . 


विषयांकीत प्रकरणी संदर्भीय अर्जान्वये सय्यद शफीक सय्यद 
मोईनोद्दीन व ईतर ४ रा . परभणी यांनी परभणी म.न.पा. हद्दीतील सर्वे नंबर 
६१० मधील ७/१२ प्रमाणे एकुण क्षेत्र ०४ हे . तथापि मोजणी प्रमाणे क्षेत्र ०३ 
हे . ९ ५ आर ही त्यांच्या मालकीची जमीन मंजूर विकास योजनेनुसार ना 
विकास विभागात समाविष्ट असल्याने त्या ऐवजी रहिवासी विभागात समाविष्ट 
करण्यासाठी कलम ३७ अन्वये फेर बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मजूरीस्तव 
सादर करणेची विनंती केली आहे . त्या अनुषंगाने अहवाल खालील प्रमाणे 
आहे . 


सदर जागेच्या उत्तर बाजुस सर्वे नंबर ६०६ व ६० ९ हे असुन ते 
संपुर्णतः शेती विभागात समाविष्ट आहेत . तसेच सदर जागेच्या पश्चिम 
हद्दीलगत सर्वे नंबर ६०५ हा सुध्दा शेती विभागात समाविष्ट आहे . सदर 
जागेच्या पुर्व हद्दीलगत सर्वे नंबर ६१० ( भाग ) ही जागा सुध्दा नाविकास 
विभागात समाविष्ट आहे . सदर जागेच्या दक्षिण बाजुने भाग नकाशात 
दर्शविल्यानुसार जागेच्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यातील अंदाजे १ ९ ५.५ चौ.मी. 
जागा मंजूर विकास योजने नुसार ६० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याने 
बाधित आहे . 

औ . भाग १ - अ ( असा ) - ३३ 


१ 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


तसेच ६० मिटर रुंद रिंग रोडच्या दक्षिण बाजुची जागा ही रहिवास 
विभागात समाविष्ट असुन तेथे मंजुर अभिन्यासाप्रमाणे जागेवर विकास 
सुरु आहे . तसेच सर्वे नंबर ६१० च्या पश्चिम हद्दीलगत सर्वे नंबर ६०० 
असून तो रहिवास विभागात समाविष्ट आहे . तसेच सर्वे नंबर ६१० च्या पुर्व 
हद्दीलगत सर्वे नंबर ६११ ( भागशः ) हा रहिवास विभागात समाविष्ट असून 
तेथे सुध्दा मोठ्या प्रमाणात विकास सुरु आहे . 

फेरबदला अंतर्गत प्रस्तावीत जागेस उत्तर बाजूने स.नं .६० ९ मधुन मोजणी 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे १२ मी . रुंद रस्ता पोहोच रस्ता म्हणून उपलब्ध 
आहे . 


त्यामुळे अर्जदारांनी सादर केलेल्या विनंती नुसार सर्वे नं . ६१० मधील 
अर्जदाराच्या मालकीची ७/१२ प्रमाणे ४ हे . जागा तसेच मोजणी नकाशाप्रमाणे 
३.९ ५ हे . जागे पैकी ६० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित क्षेत्र 
१ ९ ५.५ चौ.मी. वगळुन हिशोबीत होणारी अर्जदाराच्या मालकीची एकूण 
३ ९ ३०४.५ चौ.मी. जागा नाविकास विभागातुन वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये शासनास सादर करण्यापूर्वी मा . प्रशासक , 
महानगरपालिका , परभणी यांनी ठराव क्र . ३८ दि . २०/१०/२०२२ रोजी 
मान्यता प्रदान केली आहे . उक्त ठरावाचे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दी 
झाल्यापासून विहीत कालावधीत म्हणजेच एक महिन्याचे कालावधीत जनतेकडून 
हरकती सूचना मागविण्यात येत आहेत . सदर फेरबदल प्रस्तावा बाबत 
विहीत कालावधीत एकही हरकत सूचना प्राप्त झाली नसल्यास हाच 
प्रशासकीय ठराव अंतिम ठराव असल्याचे मान्य करुन तसा प्रस्ताव शासनाचे 
मंजूरीस्तव सादर करणेची कार्यवाही महानगरपालिका परभणी तर्फे करण्यात 
येईल . 


स्थळ : परभणी 

दि .२१ / १० / २०२२ . 


( तुप्ती सांडभोर ) 

आयुक्त , 

परभणी शहर महानगरपालिका परभणी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ : कार्तिक ६ , शके १ ९ ४४ 


By Municipal Commissioner , Parbhani City 
Municipal Corporation , Parbhani . 


PUBLIC NOTICE 


O.No. PCMC / PBN / 768 / 2022 Date 21/10/2022 
Whereas the Development Plan of Parbhani ( R + AA ) 
is sanctioned by Govt . Vide Notification dated 
30.09.1999 which came into force on dated 
16.12.1999 . The republished Development Plan 
Parbhani was sanctioned on dated 24.08.2001 & came 
into force on dated 16.10.2001 . 


The land admeasuring 04 Hect . As per 7/12 extract 
& 3.95 Hect . As per measurement sheet within Sy . 
No. 610 belong to Sayyed Shafique Sayyed 
Moinuddin & other 4 within Parbhani Municipal Limit 
is included in no - development zone in aforesaid 
sanctioned development plan of Parbhani . 


Towards North side of above applicant land Sy . 
No. 606 & 609 which are included in no development 
zone . Towards West side Sy . No. 605 & towards East 
side Sy . No. 610 ( Pt . ) of above applicants land are 
also included in no development zone . As shown in 
D.P. Part Plan towards South - East corner of 3.95 
Hect . Land the partly land admeasuring 195.50 Sq.Mt. 
is affected by 60 m . vide D.P. Road . The land towards 
South side of 60 m vide development road within Sy . 
No 610 the is included is residential zone in which there 
is residential development as per sanctioned layouts . 
There is 9 m . wide approach road within Sy.No.609 
towards North side of land under modification . 
Towards West side of Sy . No. 610 there is Sy . No 
600 which is included in residential zone and towards 
East side of Sy.No 610 there is Sy . No. 611 ( Pt . ) which 
is included in residential zone in which there is 
residential development as per sanctioned layouts . 


भाग - १ अ - असाधारण 


As per applicants request the land within Sy . No. 
610 as per 7/12 extract which is 4.0 Hect . , as per 
measurement sheet which is 3.95 Hect . within which 
the land affected by 60 m . wide D.P. road admeasuring 
195.50 Sq.Mt. the net applicants land admeasuring 
39304.50 Sq.Mt. which is to be deleted from no 
development zone and to be included in residential zone . 


As per section 37 ( 1 ) of MR & TP Act 1966 the 
Administrator of Parbhani Municipal Corporation Vide 
its Resolution No. 38 dated 20/10/2022 decided to 
delete applicants land admeasuring 39304.50 Sq . Mt 
from no development zone and which is to be included 
in Residential Zone . 


The part plan showing the modification U / s 37 is 
kept with the Town Planning Section of Parbhani 
Municipal Corporation for inspection to General Public 
for suggestion & objection in the office time . 


And whereas the Municipal Corporation Parbhani 
invites suggestion and objection to said modification 
within the period of One Month from the date of 
publication of this Notification in Government Gazette . 


The suggestions and objections received by General 
Public within one month from the publication of this 
Notification in Government Gazette would be 
considered by Parbhani City Municipal Corporation 
before submitting the proposal to the Government for 
sanction . If no suggestion & objection are received by 
General Public within aforesaid stipulated period then 
this resolution will be final and proposal of modification 
will be send to Government for sanction . 


Place : Parbhani 

Date : 21/10/2022 


Commissioner 

Parbhani City Municipal Corporation , 
Parbhani . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


